शासन आदेश :- 


उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: बदली-२०२४/प्र.क्र.२५३/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०४/९०/२०२४. 


महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गातील खालील तक्‍त्यामधील अभियंत्याची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे 


पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र भियंत्यांचे नाव a] सध्या कायं पलेले Pee a 
'पदनाम ठिकाण 
| 8 | २ 3 v & 
a श्री. श्रीधर भानुदास | पदस्थापनेविना उप अभियंता तथा सहायक | ब धनियम 
' ।कांबळे, उप विभागीय संशोधन अधिकारी, जिल्हा | कलम ४(५) नुसार 
अभियंता प्रयोगशाळा, नागपूर रिक्‍त पदी. 
२. | at श॒ पांडुरंग शिफरा पार्वजनिव बांधकाम | 3 धनियम 
' सावंत, उप विभागीय (दक्षिण) उप विभाग, पाटण, | कलम ४(५) नुसार 
अभियंता जि. सातारा रिक्‍त पदी. 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते कौ, सदर नियुक्‍ती/पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांस 
आपल्या नवीन नियुक्तीच्या जागी तात्काळ हजर करून घ्यावे. तसेच, संबंधीत अभियंत्यांस कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त करण्यात आले वब नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doser2.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी त्वरित कळवावे. 


३. संबंधीत अभियंत्यास शासनाच्या पूर्वपरबानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम 
२३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.२५३/सेवा-२ दि. ०४/९०/२०२४ 


&, सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१७०५३५१११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA GURUPAD BASARGI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=42c03dde41273e25131b8d69b« 553 1af7bb76bbf0205026 
064८ ॥८०06९-400032, st=Mahi 
G U R U PA D BASA RGI INumber=3227C5F906295586ED2C6128198ED848B1709F38F19B 
29C695719FBB4FF19717, RAVINDRA GURUPAD BASARGI 
ite: 2024.10.04 16:52:39 +05'30' 
र.गु.बसगी) 
(र.गु. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां.)(सा. उ. वगळून), मंत्रालय, मुंबई. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां.)(सा. उ.), मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सा.बां.वि.)/सचिव(रस्ते)/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
संबंधीत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 

संबंधीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधीत अधिकारी (ई-मेल द्वारे). 

कार्यासन सेवा-२, संग्रहार्थ. 


AI Ww 


२0 ३ ७ ह ES Kw 


mn) 
wo 


